प्रधानमंत्री आवास योजना (are) 
अंतर्गत औरंगाबाद येथील प्रकल्पांसाठी 
समिती गठीत करणेबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 

गृहनिर्माण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१५३/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : दिनांक ०१.१२.२०२२ रोजी मा.उप मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना : 

औरंगाबाद महानगर पालिकेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना ev) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ६ 
प्रकल्पांतर्गत मंजूर ३९७६० सदनिका बांधण्याकरीता येणाऱ्या विविध अडचणींच्या अनुषंगाने तसेच निविदाधारकाची 
आर्थिक व भौतिक क्षमता तपासणे, मंजूर जागेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष किती सदनिका होऊ शकतील याबाबतचा आढावा 
घेणे इत्यादी बाबींसाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश मा.उप मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 
०१.१२.२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण ७ 
भूखंड क्षेत्रांवर ६ प्रकल्पांतर्गत मंजूर ३९७६० सदनिका बांधण्याकरीता येणाऱ्या विविध अडचणींच्या अनुषंगाने तसेच 
निविदाधारकाची आर्थिक व भौतिक क्षमता तपासणे, मंजूर जागेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष किती सदनिका होऊ हकतील 
याबाबतचा आढावा घेणे इत्यादी बाबींसाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास यान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) । अपर मुख्य सचिव,गृहनिर्माण विभाग अध्यक्ष 

२) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद सदस्य 

३) आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद सदस्य सचिव 

४) मुख्याधिकारी, औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, सदस्य 
औरंगाबाद 

५) कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद म्हाडा मंडळ, औरंगाबाद सदस्य 


२. उपरोक्त समितीने खालीलप्रमाणे विहित कालावधीत कार्यवाही करावी. 

१) औरंगाबाद महानगर पालिके अंतर्गत ७ भूखंडापैंकी काही भूखंडांवर अतिक्रमण आहे तर काही भूखंडांवर 
खदान, तलाव, टेकडी इत्यादी असल्याने तसेच याच निविदाधारकाने महानगरपालिकेस दिनांक २७.१०.२०२२ रोजी 
दिलेले पत्र विचारात घेऊन सदर सर्व भूखंडावर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नेमक्या नक्की किती सदनिका बांधल्या 
जाऊ शकतात (Fesibility) याची छाननी समितीने करावी. 

२ सध्याचे प्रक्रियेत पात्र निविदा धारकास उपरोक्त मुद्दा क्र.१ नुसार प्रथम टप्प्यातील ooo सदनिकांपैकी 
किती सदनिका प्रत्यक्षात बांधल्या जाऊ शकतात (Fesibility) व त्यापैकी किती सदनिका बांधण्याची निविदाधारकाची 
क्षमता (Technical and Financial Capacity) आहे, याची समितीने खात्री करावी. 

३) सद्या औरंगाबाद महानगरपालिकेने जाहिर केलेल्या निविदांमध्ये लघुत्तम निविदाकार यांनी औरंगाबाद 
महानगरपालिकेस सदनिका बांधण्याकरीता सादर केलेला बांधकामाचा दर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना परवडावा 
याकरीता उक्त निविदाकारास समितीने त्यांचे समोर पाचारण करावे व दराबाबत वाटाघाटी कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१५३/गृनिधो-२ 


8) निविदाकाराने पडेगाव जि. औरंगाबाद येथील ७२८ सदनिकांकरिता औरंगाबाद महानगरपालिकेस बँक 
गॅँरेटी दिली असल्याने, औरंगाबाद महानगरपालिकेने उक्त भूखंडाकरीता समितीने ठरविलेल्या दरानुसार निविदाकारास 
कार्यादेश देण्याच्या अनुषंगाने योग्य तो निर्णय घेणे. 

4) प्रथम टप्प्यातील ७००० सदनिका वगळता, उर्वरित सदनिका वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काय पावले 
उचलावी लागतील, याबाबत समितीने शिफारस करावी. 

उपरोक्त मुद्यांबाबत संपूर्ण कार्यवाही करून समितीने आपला अहवाल दिनांक२० डिसेंबर, २०२२ पूर्वी सादर 
करावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०६११२३०९९९०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJU GULABRAO 
AMBADEKAR 
Date: 2022.12.06 11:25:46 +05'30' 


(राजु SIT SHE) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 
३. आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका,औरंगाबाद. 
४. मुख्याधिकारी, औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, औरंगाबाद. 
५. कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, औरंगाबाद. 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
उप सचिव (गृनिधो-२) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती /गुनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


eon 6 -८४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


